कायम स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी 
कौशल्य विद्यापीठाचे प्रस्ताव/प्रकल्प 
अहवालाची तपासणी करण्यासाठीच्या 
छाननी समितीवर नव्याने अशासकीय 
सदस्य नियुक्‍त करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्रक्र.२७/उद्योजकता 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 9) कौड़ाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ- 

२०२१/प्र.क्र.१४/२०२१/उद्योजकता, दिनांक ०५.०२.२०२१. 

2) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ- 
२०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/उद्योजकता, दिनांक १५.०३.२०२१. 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ- 
२०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/उद्योजकता, दिनांक ०७.०६.२०२२. 

४) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/का.२९-अ, 
दि.२०.०७.२०२२. 


प्रस्तावना: 

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौडल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची 
तरतूद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबंधित किंवा 
तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना, संदर्भ क्र. १ येथील दि.०५ फेब्रुवारी, 
२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने विविध संस्थांकडून/ 
प्रायोजक मंडळांकडून कायम स्वयंअर्थसहाय्थित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी 
शासनास प्राप्त होणा-या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी, मार्गदर्शक सूचनांमधीलळ कलम ७ मधील 
तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि.१५.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये छाननी समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. तसेच सदर छाननी समितीमधील अ.क्र.६ येथील, “शासनाने नामनिर्देशित केलेले 
एक विद्यापीठ कुलगुरु” या अशासकीय पदावर नियुक्‍त सदस्य, डॉ.राजन वेळूकर यांची नियुक्‍ती रद्द 
करुन Sloe एस.सपकाळ यांची नियुक्‍ती संदर्भ क्र. 3 येथील दि. ०७.०६.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये, करण्यात आली आहे. 


दरम्यान संदर्भ क्र.४ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२०.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये, सर्व 
शासकीय/अशझ्ञासकीय मंडळे व समित्यांवर नियुक्‍त केळेल्या अशासकीय सदस्यांच्या Myr रद्द 
करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार दि.१५.०३.२०२१ व दि.०७.०६.२०२२ च्या 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.२७/उद्योजकता 


शासन निर्णयान्वये छाननी समितीवर करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या याव्दारे रद्द 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौडल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात शासनास 
प्राप्त होणा-या संस्थांच्या/ प्रायोजक मंडळांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या छाननी समितीवर दि.१५.०३.२०२१ व दि.०७.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आलेल्या, अनुक्रमांक ६ व ७ येथील ३ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या याव्दारे रद्द करण्यात 
येत आहेत. सदर रिक्‍त झालेल्या अशासकीय सदस्य पदावर खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्याचे नाव व पदनाम समितीतील स्थान 
६ शासनाने नामनिर्देशित केलेले एक विद्यापीठ कुलगुरु 
(१ | डॉ. विलास एस. सपकाळ, कुलगुरु, एम.जी.एम. विद्यापीठ, औरंगाबाद | सदस्य 
(माजी कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर) 
७ शासनाने नामनिर्देशित केलेले कौशल्य विकास क्षेत्रातील दोन (२) विख्यात विद्वान, संशोधक किंवा 
तज्ञ व्यक्‍ती 
(१ | डा. एन.बी. पासलकर, सेवानिवृत्त संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय | सदस्य 
(२) | डॉ. राजन वेळूकर, कुलगुरु, अँटलास स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई. | सदस्य 
(माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११२३१५२९०५६४०३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE 


(डॉ. ना. कों. भोसले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (कौडल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.२७/उद्योजकता 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. प्रधान सचिव, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई /नागपूर 

११. सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता , मंत्रालय, मुंबई. 

१२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

१३. AGH, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्‍तालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) , मुंबई. 

१५. डॉ. राजन वेळूकर, कुलगुरु, अँटलास स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई. 

१६. डॉ. एन.बी. पासलकर, सेवानिवृत्त संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 

१७. डॉ. विलास एस. सपकाळ, कुलगुरु, एम.जी.एम. विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

१८. निवड नस्ती (उद्योजकता). 


eon em 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


